उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ औरंगाबाद 
यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय, कळमनुरी, 
जिल्हा हिंगोली येथील नवनिर्मित ४९ अस्थाई पदे पुढे 
चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.१६६/आरोग्य-४, 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी.हॉस्पिटल आवार, मुंबई-४०० ००१, 
तारीख: ९ जुले, २०१९. 


वाचा :- १ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१३/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३, 
दि.१३.०५.२०१४. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०२.२०१७, दि.०३.१०.२०१७, दि.०८.०१.२०१८, दि.०५.०३.२०१८, 
दि.०७.०९.२०१८ व दि.२१.०२.२०१९. 

3) आरोग्य सेवा संचालनालय (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-३/टे- 
१२/नवनिर्मितठपजिरु.कळमनुरीजि.हिंगोळी/अपदे/सन१७-१८,१८-१९,१९-२०/९४१३ - 
१४/१९, दि.०६.०७.२०१९. 


शासन निर्णय :- 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामीण 
रुग्णालय, राजुर, जिल्हा जालना येथील नवनिर्मित १५ अस्थाई पदांची संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
दि.१३.०५.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये निर्मिती करण्यात आली आहे. सदर पदांना दि.०१.०४.२०१७ ते 
दि.३०.०९.२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आळेली नाही. 


2 उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा 
रुग्णालय, कळमनुरी, जिल्हा हिंगोली येथील नवनिर्मित ४९ अस्थाई पदांना पुढील अटींच्या अधीन राहून 
दि.०१.०४.२०१७ ते दि.३०.०९.२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे :- 
१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी 
पदे मंजूर केली आहेत, त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०२.२०१७, 
दि.०३.१०.२०१७, दि.०८.०१.२०१८, दि.०५.०३.२०१८, दि.०७.०९.२०१८ व दि.२१.०२.२०१९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.१६६/आरोग्य-४ 


नुसार विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे 
कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध 
उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व 
भत्ताचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
यांची राहील. 


३. सदर पदांवरील होणारा खर्च, मागणी क्रमांक आर-१ मधील मुख्य लेखाशीर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा 
व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रज्ञासन, (०१)(०८) - प्राथमिक आरोग्य 
केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३)” या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१९-२० या 


आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०२.२०१७, 
दि.०३.१०.२०१७, दि.०८.०१.२०१८, दि.०५.०३.२०१८, दि.०७.०९.२०१८ व दि.२१.०२.२०१९ अन्वये 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२६११२१३२५९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of 


e Maharashtra, ou=Public Health 
Pp [| a d | M Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c 
94703436c07cda664672d20607766dc59 


d345b, 

a a V e serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b 
869fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0 
cf68d63f, cn=Pradip M Balkavde 
Date: 2019.07.10 00:27:05 -07'00" 


(प्र.मो.बलळकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/ नागपूर, 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 
३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.१६६/आरोग्य-४ 


४. सहसंचालक, आरोग्य सेव, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई, 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 

६. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा ( लेखा व लेखापरिक्षा), पुणे, 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद, 

८. जिल्हा area चिकित्सक, जि. हिंगोली, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. हिंगोली, 

१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि. हिंगोली, 

११.उपजिल्हा रुग्णालय, कळमनुरी, जि. हिंगोली, 

१२.वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई, 
१३.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प ), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
१४.निवडनस्ती (२ प्रती) (कार्यासन-(आरोग्य- ४). 


पृष्ठ २ पैकी ३ 


प्रथम ज्या शासन निर्णयाद्वारे पदे निर्माण 
केलेल्याचा 


wife. व दिनोक 


. संख्या 
अवा. Seeing 
।  । नि.कृ.सा.आ.वि.पदनी - २०१३/ प्रक्र म 
| t. ;  १४१/आ-३ fF. 23.04. 20 Rv बधिकरण शास्त्रज्ञ वर्ग-२ र nde: 
|) 


.पदनी - 
२०१३/ WH १४१/आ-३ | १ एप्रिल 
मंत्रालय मुंबई दि.१३.०५. | २०१७ 
२०१४ 
। व (य 
र. | वैद्यकिय अधिकारी (भिषक) १५६००-३९ १०० offen न्य 
! वर्ग-२ 
१५६००-३९१०० 
वैद्यकिय अधिकारी (बालरोग) न्न 
वर्ग-२ 
| १५६००-३९१०० . 
| वैद्यकिय अधिकारी (अस्थिव्यंग) नित ' का 
वर्ग-२ 
१५६००-३९ १०० 
आ, पहा 


१५६००-३९१०० 


६. । —//— 2 । &4€ 00-38 Poo | 
| वैद्यकिय अधिकारी —//— —//— 
दंतचिकित्सा) वर्ग-२ क्ल 
व 


वैद्यकिय अधिकारी —//— : 


अपघात कक्ष) वर्ग-२ 


! २२१००४१३ 


—//— 


—//— 


Be] om [tare 
पदे पुढे चालु ठेवणे बाबत 


कारणे | 


8 


आरोग्य सुविधा | 
देण्यासाठी पद | 
आवश्यक आहे 


—//— 


ae ore pee rai 
५ Vena Sei gan RE om सतावाळ ० 


i | 


९ ३० ०-३४८००७ 


९३००-३४८०० 


९ ३००-३४८०० 


40. आ । —//-- भौतिकोपच् तज्ञ ; 2 | ९ ३००-३४८०० ।. | “न 
1 ९३. —//— आहार तज्ञ 2 | ९३००-३४८०० ं | 
| | | | --॥- -7/-7!:_ ४ | --/- 


—//— i अधिपरिचारिका Ro "8 300-3¥200 


RSS Dae ae [ee Eee ae ne 
१५ —//— रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ > 5 ९३००-३४८०० 


१६. : —//— क्ष-किरण तंत्रज्ञ - 2 | ९३००-३४८०० 
pe हाड हा डमी , ग तंत्रज्ञ १ 2 | ९३००-३४८०० 
बट. —//— : = .सा. तंत्रज्ञ र 2 ! ९३००-३४८०० 


ct pe $a oper a pe Roo-RoRoa 


५ २००-२०२०० 


